मौजे पडेगांव, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील 
जागेवर एन.सी. सी. अँकॅडमीच्या बांधकाम 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे २६२१/प्र.क.१३१/ क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७.०४.२०१५ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. २०.०४.२०१९ 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र 
जा.क्र. ताशा/इमा/२०२४/९५८०, दि. १४.०८.२०२४ 
8) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ उच्चाधिकारी सचिव समितीच्या 
दि. १९.०८.२०२४ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना : 
गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, छत्रपती संभाजीनगर येथे राष्ट्रीय छात्र सेनेचे २०००० प्रशिक्षणार्थी 
असून छात्रांना प्रशिक्षण देणेकरीता जागा उपलब्ध नाही. तसेच, राष्ट्रीय छात्र सेना, छत्रपती संभाजीनगर येथील 
४ राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कार्यालयाकरीता प्रशासकीय इमारत नसल्याने सदर कार्यालये भाडेतत्वावरील इमारतीत 
कार्यरत आहेत. त्यामुळे मौजे पडेगांव, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे एन.सी. सी. अँर्केडमी व इतर अनुषंगिक 
बांधकामासाठी संदर्भ क्रमांक (२) येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीने रू. १२६.७७ कोटी ( अक्षरी रूपये VHal सव्वीस कोटी सत्त्याहत्तर 
लक्ष wad.) इतक्या निधीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता fest आहे. त्याअनुषंगाने मौजे पडेगांव, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर येथे एन.सी. सी. अँकॅडमी व इतर अनुषंगिक बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नर्णय : निर्णय : 
वाचा येथील संदर्भ क्रमांक (४) येथे नमूद इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने गट क्रमांक १०, मौजे पडेगांव, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर येथे एन.सी. सी. अँर्केडमी व इतर अनुषंगीक बांधकामाच्या रू. १२६.७७ कोटी (अक्षरी रूपये 
एको सव्वीस कोटी सत्त्याहत्तर लक्ष फक्त) इतक्या निधीच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१. प्रस्तावित इमारतीपैकी प्रशासकीय इमारत 5--95६ व वसतीगृह इमारत S+G+0 अशा असून त्यांचे 


क्षेत्रफळ अनुक्रमे ६२०७.४२ चौ. मी. व १८६६४.८७ चौ. मी. असे आहे. सदर इमारतीच्या बांधकामाचा दर 
रू. ३००००/- प्रति चौ. मी. आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२१/प्र.क.१३१/ क्रीयुसे-३ 


2. 


२. दर प्रस्ताव सन 2022-23 च्या म्हणजेच अद्ययावत दरसूचीवर आधारित आहे. 

३. सदर कामाचे नकाशे उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी तयार केले आहेत. 

४. उक्त बांधकामाची कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे. 

५. प्रस्तुत कामाची इतिवृत्तासोबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपलब्ध करून दिलेली Recapitulation 
Sheet सोबत जोडली आहे. 

६. सदर बांधकामाच्या नकाझांना शासनाच्या मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांकडून मंजूरी घेण्याच्या अटीस अधिन राहून 
मान्यता देत आहे. 


सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 


१४४/ इमा-३, दि. ११.०९.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१११८१३२४९५२१ आहे. 


Wd: 


Cc AD AD OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA KETAN 10०0६ 

KA V | TA K ETA N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=School 
Education Department, 
2.5.4.20=d9d6cb2ca7858ab2922f2f069c1 dcf0c59dbd6f04e8ac4 
35f94b342b3c624ecc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=a738d47 1 1deb1f586dd1811780ba863704a1ea4 
96ff9ec7d1b6a62b204ab4751, cn=KAVITA KETAN TONDE 
Date: 2024.09.11 18:15:41 +05'30' 


(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव. 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव. 

. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव. 

. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 

. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


७. मा.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
८. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 


qo, 
११. 
१२. 
aS, 
१४. 
१५. 
१६: 


आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२१/प्र.क.१३१/ क्रीयुसे-३ 


१७. विभागीय उपसंचाळक, क्रीडा व युवक सेवा, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
(संचालनालयामार्फत) 

१८. वित्त विभाग (व्यय-५)/ नियोजन विभाग (का. १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना, छत्रपती संभाजीनगर. 

२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


